महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या 
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र सक्षम 
प्राधिकारी व अनुषंगिक कर्मचारी या पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमपीआय ११२१/प्र.क्र.५२/पोल-११ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा: 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१०/प्र.क्र.८४/१०/वि.सु.-१, दि. २७ सप्टेंबर, २०१० 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/१३/वि.सु.-१, दि.०२ फेब्रुवारी, २०१३ 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१०/प्र.क्र.११२/१३/वि.सु.-१, दि.०२ डिसेंबर, २०१३ 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पदनि १०१०/प्र.क्र.८३/वि.सु.-१, दि. ०२ ऑगस्ट, २०१६ 

५. शासन निर्णय गृह विभाग, क्र. एमआयएस-२०१५/प्र.क्र. १३०१/पोल-११, दि. २९ जून, २०१७ 

६. शासन निर्णय गृह विभाग, क्र. एमपीआय-१११८/प्र.क्र. ६८४/पोळ-११, दि. २२ ऑक्टोंबर, २०१८ 
७. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एमपीआय-१११८/प्र.क्र. ६८४/पोळ-११, दि. १७ सप्टेंबर, २०१९ 

८. शासन निर्णय गृह विभाग, क्र. एमपीआय-१११८/प्र.क्र. ६८४/पोळ-११, दि. १० ऑगस्ट, २०२० 

९. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०२०/प्र.क्र.२४/२०/वि.सु.-१, दि.३० सप्टेंबर, २०२० 
१०. शासन निर्णय गृह विभाग, क्र. एमपीआय- ११२१/प्र.क्र.५२/पोल-११, दि. १२ ऑक्टोबर, २०२१ 
११. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एमपीआय-११२१/प्र.क्र.५२/पोल-११, दि.०८ जुले, २०२२ 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या प्रभावी 
अंमलबजावणीकरिता तसेच अधिनियमान्वये दाखल प्रकरणांच्या तपासामध्ये सहाय्य करण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली स्वतंत्र २ 
सक्षम प्राधिकारी व १० अनुषंगिक कर्मचारी अशी एकूण १२ पदे उपरोक्‍त वाचा क्र. ५ येथील शासन 
निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण 
अधिनियम १९९९ च्या अंमलबजावणीकरिता या पदांची आवश्‍यकता असल्याने उपरोक्‍त वाचा क्र. ६ते ८ व 
qo ते ११ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर १२ पदांची आवश्‍यकता असल्याने 
त्यांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च स्तरीय सचिव समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. उच्च 
स्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मंजुरीनुसार या १२ पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय ११२१/प्र.क्र.५२/पोल-११ 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ५ (१) 
प्रमाणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली 
निर्माण करण्यात आलेली सक्षम प्राधिकारी (२ पदे) व इतर अनुषंगिक कर्मचारी (६ पदे) आणि बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घ्यावयाची (४ पदे) अशा, एकूण १२ पदांना खालीलप्रमाणे दिनाक ३०.०६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
नियमित । बाह्ययंत्रणेद्वारे 

१ उपजिल्हाधिकारी | एस-२३ रु.६७७००-२०८७०० ०२ Po 
2 लेखा अधिकारी एस-१६ रु.४४९००-१४२४०० ०२ Pos 
3 अव्वल कारकून | एस-१२ रु.३२०००-१०१६०० ०२ 1 -- | 
४ लिपिक - टंकलेखक | एस-६ रु.१९९००-६३२०० ०२ [ 
4 लिपिक ठोक रकमेवर a 02 
g शिपाई ठोक रकमेवर | 02 

एकूण oY ०४ 


२. उपरोक्त नमूद उपजिल्हाधिकारी, लेखाधिकारी, अव्वळ कारकून व लिपीक टंकलेखक ही पदे 
प्रतिनियुक्तीने आणि लिपीक व शिपाई ही पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येतील. 


३. सदर उपजिल्हाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयावर जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांचे 
प्रशासकीय नियंत्रण राहील. 


४. सदरचा शासन निर्णय उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच, वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४२/आपुक, दि. २६ जून, २०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००४१५१८२३८४२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = जज ध्य आदेशानुसार = - 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसार व नावाने. 

Digitally signed by RAJESH SHALIGRAM GOVIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 

RAJ E S H SANITATION DEPARTMENT, postalCode=400032, hr 
.5.4.20=C549410b225 1 df8c92783a2da 1 7afcacbe7f8fe3a4fd8sfl 5612084 
pseudonym=33A179E7AD16D30003C36A2A8ECB842B36CA 1804, 

HA LIG RAM GOV| L serial Number=0ED8916DB8E68105B4125438A1606D0F 1 2978EECB0C946 
£868A33D643272018, cn=RAJESH SHALIGRAM GOVIL 
ate: 2023.10.04 15:20:59 +05'3! 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय ११२१/प्र.क्र.५२/पोल-११ 


३. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

९. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), मुंबई 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१३. निवडनस्ती (पोल-११ कार्यासन) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


